वाचा :- 


१) 


र) 


३) 


रट 


o~ 
ae 
— 


mM 
~n 


&S 


नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील 
योजनाबाह्य/अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.८०/बांधकाम-५ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई - ४००००१ 
तारीख: २० सप्टेंबर, २०२४ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२००८/प्र.क्र.०२/नियोजन-२, 
दि.२४ एप्रिल, २०१२ 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक रवियो-२०२३/प्र.क्र.१३१/नियोजन- 
२, दि.२१ जुले, २०२३ 

ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपर-२०२३/प्र.क्र.०१/बांधकाम-५, दि.०४ 
डिसेंबर, २०२३ 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र क्रमांकः मु. अ. नां/प्र. 
आ./२६९६, दिनांक १२ जुले, २०२४ 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र क्रमांकः मु. अ. नां/प्र. 
आ./२६९७, दिनांक १२ जुले, २०२४ 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र क्रमांकः मु. अ. नां/प्र. 
आ./२६९८, दिनांक १२ जुले, २०२४ 

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम-देगळूर), जिल्हा परिषद, नांदेड यांचे पत्र क्रमांक : जा.क्र. 
५५१, दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२४ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील योजनाबाह्य/अवर्गीकृत रस्त्यांना ग्रामीण मार्ग म्हणून व ग्रामीण मार्गाना इतर जिल्हा 


मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबतची कार्यपध्दती व निकष संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन परिपत्रकान्वये 


निश्चित करण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.८०/बांधकाम-५ 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधीन क्र. ४, ५व ६ 


येथील पत्रान्वये नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 


विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर 


प्रस्तावामध्ये मागणीकृत रस्त्यांकरिता भुसंपादनाची आवश्‍यकता नसल्याचे व सदरहू रस्ते वन जमिनीतून 


जात नसल्याचे नमूद केले आहे. तसेच सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 


करणेबाबत जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी मागणी केलेली आहे. 


त्यानुसार सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 


परिषद, नांदेड यांनी दिलेले ना-हरकत पत्र विचारात घेता, सदरहू रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव व प्रशासक तथा 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी दिलेले ना-हरकत पत्र विचारात घेऊन नांदेड 


जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्‍यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ 


मध्ये समाविष्ट करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत करावयाची | दर्जोन्नती नंतरचा 
क्र एकूण लांबी (कि.मी, क्रमांक 
हिं राममा-५० ते पाखंडेवाडी रस्ता ०/०० ते ३/०० ३.०० ग्रामीण मार्ग-१७२ 
२ | प्रजिमा-८९ ते धामणगाव शिव रस्ता ०/०० ते १/५० १.५० ग्रामीण मार्ग-१७३ 
३ | प्ररामा-१६ ते (के. माधवराव पा. ०/०० ते २/०० २.०० ग्रामीण मार्ग-१७४ 
हायस्कूल) इजिमा-१७१ (जांभळी) 
रस्ता 
४ | प्रजिमा-१२६ (मानसिंग तांडा) ते ay | ०/०० ते १/०० [oe | .00 ग्रामीण मार्ग-१७५ 
गंगाराम ते फुटकळ तांडा रस्ता 
५ | बामणी ते तग्याळ रस्ता ०/०० ते ३/०० ३.०० ग्रामीण मार्ग-१७६ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.८०/बांधकाम-५ 


अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | दर्जीन्नत करावयाची | दर्जीन्नती नंतरचा 

क्र एकूण लांबी (कि.मी) क्रमांक 

६ | इजिमा-१६९ (मुखेड जुना रस्ता) ते ०/०० ते २/०० २.०० ग्रामीण मार्ग-१७७ 
शिकारा रस्ता 
प्रजिमा-१२६ ते राठोडवाडी रस्ता ०/०० ते १/५० १.५० ग्रामीण मार्ग-१७८ 
रामा-२६८ ते वाल्मिकवाडी रस्ता ०/०० ते १/०० | aco ,00 ग्रामीण मार्ग-१७९ 
रामा-२६८ ते लालसिंग तांडा रस्ता ०/०० ते १/०० | aco ,00 ग्रामीण मार्ग-१८० 

। १० | रामा-२६८ ते मेघू तांडा रस्ता ०/०० ते oo | 9.00 | ग्रामीण मार्ग-१८१ 

हि १ | प्रजिमा-७० हिरामणतांडा बालाजी ०/०० ते १/५० १.५० ग्रामीण मार्ग-१८२ 
तांडा ते देवला तांडा रस्ता 

१२ | प्रजिमा-१३० ते (सोसायटी तांडा) ०/०० ते ३/०० ३.०० ग्रामीण मार्ग-१८२ 
राजुरा तांडा रस्ता 

१३ | रामा-२५६ ते रेखुसखूतांडा ते ०/०० ते १/०० aan 00 ग्रामीण मार्ग-१८४ 
शाहाजीनगर रस्ता 

१४ | जोडरस्ता रामा-२५६ (हिरानगर तांडा) | ०/०० ते ४/०० ४.०० ग्रामीण मार्ग-१८५ 
ते प्रजिमा-१०६ (डोरनाळी ते टग्याळ) 
रस्ता 

१५ | राममा-१६१ अ (विठ्ठल मंदीर) ते ०/०० ते २/५० २.५० ग्रामीण मार्ग-१८६ 
ग्रामा-८५ रस्ता 

१६ | इजिमा-१२२ ते बाराभाई तांडा रस्ता । ०/०० ते १/५० १.५० ग्रामीण मार्ग-१८७ 

१७ | ग्रामा-८० (बा-हाळी) ते धर्मानगर रस्ता । ०/०० ते 2/00 २.०० ग्रामीण मार्ग-१८८ 

१८ | जाहूर ते तुपदाळ (बु.) रस्ता ०/०० ते २/५० २.५० ग्रामीण मार्ग-१८९ 

१९ | राष्टीय महामार्ग १६१ अ ते भेंडेगाव ०/०० ते ४/०० ४.०० ग्रामीण मार्ग-१९० 
खु. रस्ता 

२० | तग्याळ (इजिमा) ते रोकडोबा नगर ०/०० ते ४/०० ४.०० ग्रामीण मार्ग-१९१ 
तांडा रस्ता 

२१ | शिवाजीनगर तांडा ते यडावंतनगर ०/०० ते २/०० २.०० ग्रामीण मार्ग-१९२ 
तांडा रामा-२६८ रस्ता 

२२ | अंबुलगा (बु.) रावणगाव रस्ता ते ०/०० ते १/०० 1___] ,०० ग्रामीण मार्ग-१९३ 
अंबुलगा (खु. रस्ता 

२३ | ग्रामा-१६५ ते रामा-२६८ (चिंदलदेवी) | ०/०० ते ३/०० ३.०० ग्रामीण मार्ग-१९४ 
रस्ता 

एकुण लांबी ४९.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.८०/बांधकाम-५ 


२. परिणामी रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 


एकूण लांबीत खालीलप्रमाणे बदल होत आहे. 


अ.क्र.। रस्त्याचा दर्जा | दर्जान्नती पुर्वीची दर्जोन्नत दर्जोन्नती नंतरची 
एकूण लांबी । करावयाची एकूण | एकूण लांबी (कि.मी.) 
(कि.मी. लांबी (कि.मी.) 

हिं ग्रामीण मार्ग ५०८७.११ (+) ४९.०० ५१३६.११ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१९१८५७०८५३२० असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


me) 


Cc AWD A 


PRASHANT 
VINAYAKRAO 
PATIL 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e8 
14db5f8c505422af66a5628314537e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAE 
5FDDC4F8C964F3AFC6B6249294AD88EC870D, 
cn=PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 

Date: 2024.09.20 15:46:10 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव 
विभागीय आयुक्त, प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 


जिल्हाधिकारी, नांदेड 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड (यांनी सदर शासन 


निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 


नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 


कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा .) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.८०/बांधकाम-५ 


प्रत, 


Cc Aw A  -0 


. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 


विकास योजना सन 2009-29 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा.) 


उप सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अवर सचिव (नियोजन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड 


कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, नांदेड 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (बांध-५) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


